दिव्यांग व्यक्‍ती हक्क अधिनियम, २०१६ नुसार 
मत्स्यव्यवसाय विभागातील पदांकरीता 
दिव्यांगासाठी शासन सेवेत पदे सुनिश्चित 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पश्नुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : मत्स्यआ-२०२१/प्र.क्र.२९/पदुम-१२ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : २२ फेब्रुवारी, २०२१. 


वाचा : १. शासन निर्णय सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग क्रमांक अपंग-२०११/प्र.क्र.१७७/ 
सुधार-३ दिनांक १५.१०.२०११. 
२. शासन निर्णय शुध्दीपत्रक सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग क्रमांक अपंग-२०११/ 
प्र.क्र.१७७/अ.क.२ दिनांक ६.३.२०१२. 
३. दिव्यांग व्यक्‍ती हक्क अधिनियम, २०१६. 
४. केंद्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व अधिकारीता मंत्रालय, नवी दिल्ली यांची दिनांक 
४.१.२०२१ रोजीची अधिसूचना. 
५. शासन परिपत्रक सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग क्रमांक दिव्यांग-२०१९/प्र.क्र.३५ 
/दि.क.२ दिनांक १२.११.२०२०. 
६. शासन निर्णय सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग क्रमांक दिव्यांग-२०१३/प्र.क्र.३५/ 
दि.क.२ दिनांक ७.१०.२०१६. 
७. शासन निर्णय सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग क्रमांक दिव्यांग-२०१९/प्र.क्र.२५१/ 
दि.क.२ दिनांक २.२.२०२१. 


प्रस्तावना : 

दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, २०१६ मधील कलम ३३ नुसार दिव्यांगासाठी शासन 
सेवेतील पदांची पदसुनिश्चिती करणे आवश्‍यक आहे. यासाठी केंद्र शासनाने दिनांक ४.१.२०२१ च्या 
अधिसूचनेन्वये दिव्यांगासाठी सुनिश्चित केलेल्या पदांची यादी करुन सदर यादी केंद्र शासनाच्या 
www.disabilityaffairs.gov.in या संकेतस्थळावर Policy/Act/Rules-Notification येथे List of 


Post identification suitable for Persons with Benchmark Disability notified on ४.१.२०२१ 
या शिर्षाखाली प्रसिध्द केळी आहे. सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने त्यांच्या संदर्भ क्रमांक 
७ येथील शासन निर्णयान्वये, राज्य शासनाच्या आस्थापनेवरील पदे दिव्यांगासाठी सुनिश्चित 
करण्याबाबतच्या सूचना निर्गमित केल्या आहेत. सदर झासन निर्णयातील निर्देशास अनुसरुन 
मत्स्यव्यवसाय विभागातील पदांकरीता दिव्यांग प्रवर्ग सुनिश्चित करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय: 
दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, २०१६ मधील कलम ३३ नुसार राज्य शासनाच्या 
अखत्यारीतील पदांची पदसुनिश्चिती करण्यासाठी संदर्भाधीन क्रमांक ४ येथील अधिसूचनेन्वये 


शासन निर्णय क्रमांकः मत्स्यआ-२०२१/प्र.क्र.२९/पदुम-१२ 


दिव्यांगासाठी सुनिश्चित केलेल्या पदांची यादी प्रसिध्द केलेली आहे. त्यामध्ये नमूद केल्यानुसार केंद्र 
शासनाने पदसुनिश्चिती करुन दिव्यांगासाठी पदे सुनिश्चित केलेली गट “अ” ते गट “Ss” मधील जी 
पदे राज्य शासनाच्या आस्थापनेवर आहेत Ban पदांबाबत दिव्यांगासाठी पदे सुनिश्चित करण्याचे 
तसेच केंद्र शासनाने प्रसिध्द केलेल्या यादीतील ज्या पदांची कर्तव्ये व जबाबदाऱ्या, कामाचे स्वरुप व 
प्रचलित वेतनश्रेणी राज्य शासन सेवेतील पदाशी समान आहेत, sean पदांची पदनामे जरी भिन्न 
असली तरी राज्य शासन सेवेतील ती पदे दिव्यांगासाठी सुनिश्चित राहतील, अशा सूचना संदर्भाधीन 
क्रमांक ७ येथील शासन निर्णयान्वये दिलेल्या आहेत. 
२. त्यास अनुसरुन केंद्र शासनाने निर्गमित केलेल्या दिनांक ४.१.२०२१ रोजीच्या अधिसूचनेतील 
दिव्यांगासाठी सुनिश्चित केलेल्या पदांकरीता प्रसिध्द केलेल्या यादीतील दिव्यांग संवर्ग मत्स्यव्यवसाय 
विभागातील गट “अ ” ते गट “ड” पदांसाठी या शासन निर्णयान्वये विवरणपत्र-अ मध्ये 
दर्शविल्याप्रमाणे पदे सुनिश्चित करण्यात येत आहेत. 
३. सदर शासन निर्णय, केंद्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व अधिकारीता मंत्रालय, नवी दिल्ली 
यांची दि.४/१/२०२१ रोजीची अधिसूचना व सामाजिक न्याय विभागाच्या दि.२/२/२०२१ रोजीच्या 
शासन निर्णयान्वये दिलेल्या सूचनांनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 
8. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२१०२२२१७५०४७५५०१ असा आहे. हा आदेडा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


SHASTRI SHRINIV AG कयाय 
JAGANNATH 


(श्रीनिवास झास्त्री) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत: 
१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 
२. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्राळय, मुंबई. 
३. मा.उपमुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
४. मा.मंत्री, (मत्स्य), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
५. मा.राज्यमंत्री (पदुम), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
६. मा.विरोधीपक्ष नेता, महाराष्ट्र विधानपरिषद/विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, 
मुंबई- ४०० O32, 
७. मा.मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
८. प्रधान सचिव,( पदुम) कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
९. प्रधान सचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१०.प्रधान सचिव (साविस), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
११. सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मत्स्यआ-२०२१/प्र.क्र.२९/पदुम-१२ 


१२. आयुक्‍त मत्स्यव्यवसाय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

१३. आयुक्त, दिव्यांग कल्याण आयुक्तालय, पुणे. 

१४. उप सचिव (मत्स्य.वि.), कृषि व पदुम विभाग, मंत्राळय, मुंबई. 
१४. निवडनस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


विवरणपत्र - अ 


राज्य शासनाच्या सेवेतील शासकीय/ निमशासकीय कार्यालयांच्या आस्थापनावरील पदांची दिव्यांग हक्क अधिनियम २०१६ व 
सामान्य प्रशासन विभागाच्या दि.०२.०२.२०२१ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार पदसुनिश्चिती 


अ. शारिरिक | दिव्यांग प्रवर्गासाठी पदे eae 
पदनाम सदर पदांची जबाबदाऱ्या व कर्तव्ये शेरा 
क्र. पात्रता सुनिश्चित 
राज्यातील पाच TORR प्रादेशिक विभागाच्या तांत्रिक कामात सहआयुक्त 
मत्स्य (भु यांना भूजलाशयीन विभागातील सर्व योजना परिणामकारक 
राबविण्यासाठी सहाय्य करणे, प्रादेशिक विभागाकडून प्राप्त माहितीचा अभ्यास 
करणे, त्यातील त्रुटी दूर करुन योजना जास्त प्रगतीशील होण्यासाठी आखणी | we कामे विभागाचे 
करणे. Wor क्षेत्रासाठी मत्स्यबीज निर्मिती आणि संचयन यांचा समन्वय | मुख्यालय तसेच, 
ray साधण्यासाठी कृतिशिल कार्यक्रमांची आखणी करणे, भूजलाडायातील | भुजलाशायीन क्षेत्र आणि 
a) 8, : संपूर्ण 
मत्स्यबीजाची गरजपूर्तीसाठी सुयोग्य जागेची निवड करुन नवीन तंत्र अनुसरुन | सागरी श्रेत्र याप्रमाणे संपूर्ण 
0) D, HH Faas So याप tna Gist ea a ee 
मत्स्यबीज उत्पादन केंद्रे स्थापन करण्यासाठी त्मक निर्णय (जागतिक | राज्य भरात कामे करावी 
c) OA, BA, OL, क प्रकल्प) भूजलाश्ययीन मत्स्यव्यवसायाच्या विविध योजनांतर्गत त 
5, ST, W, ल्प व राष्ट्रिय प्रकल्प) Yor मत्स्यव्यवसायाच्या विविध योजनांतर्गत | लागतात. सर्व प्रादेशिक 
तां BL, OAL, CP, मोजना आरा नांवरवोरा प त्ता पा याक 
सहआयुक्त BN, RW, योजनांचा आढावा घेणे व तो परिसराना सादर करणे व , a | विभाग संनियंत्रण करणे. 
| मत्स्य. (भुजल) LC, Dw, AAV, विकास यंत्रणेच्या कृति कार्यक्रमाबाबत करणे, भंजलारगोन योजना | तोविकव प्रशासकीय 
YT SE, H, ७, ne विकास यंत्रणेच्या कृति कार्यक्रमाबाबत मार्गदर्शन , WORM योजना | तांत्रिक व प्रशासकीय 
MF rv ; राबविण्यासाठी प्रोत्साहनात्मक व योजनाबध्द कार्यक्रमाची आखणी करणे, मत्स्य | धोरणांची अंमलबजावणी 
suomi प्रशिक्षण केंद्रे, मत्स्यसंवर्धक विकास अभिकरण , अवरुध्द पाण्यात मत्स्यसंवर्धन | करणे. तसेच, केंद्रीय आणि 
e INVOIVIN र 
वित च या योजना राबविणे. मच्छिमार साधनाच्या खरेदीसाठी सहकारी सस्थांना | राज्याबाहेरील 
a) to adpove बैठकांकरिता 
प्रोत्साहनात्मक कार्यवाही जिल्हयात मत्स्यालय निर्मितीच्या दृष्टिने योजनाबध्द | बैठकांकरिता राज्याच्या 
कार्यक्रमाची आखणी करणे, मत्स्य प्रशिक्षण केंद्रे, यांचेवर नियंत्रण व देखरेख, | बाहेर प्रवास करणे 
आयुक्‍त महोदयांनी वळोवेळी सुचविळेली कामे, मच्छिमार सहकारी संस्थांचा | आवश्‍यक आहे. 
तसेच मच्छिमाराचा विकास करण्याबाबत प्रयत्न करणे, मच्छिमार साधनांच्या 
खरेदीसाठी सहकारी संस्थांमार्फत मच्छिमारांना अर्थसहाय्य व इतर योजनांचा 
आढावा घेऊन याचा अहवाल सह आयुक्त मत्स्य (भू) यांना सादर करणे. 
S,ST,W, | a)B,LV योजनांतर्गत व योजनेत्तर योजना सागरी जिल्हयामध्ये प्रभाविपणे राबविण्यासाठी | ad कामे विभागाचे 
सहआयुक्त BN, RW, b) D, HH मा.आयुकक्‍्तांना सहाय्य करणे. प्रादेशिक आणि जिल्हानिहाय सागरी | मुख्यालय तसेच, 
ह्या पा त ती ति त eo भुजलाडायीन 
. (सागरी) | 9६, ५, ७, c) OA, BA, OL, मत्स्यव्यवसायाबाबत विविध योजनांचा आढावा घेणे व नियंत्रण . राष्ट्रिय | भुजलाशायीन क्षेत्र आणि 
MF BL, OAL, CP, सहकार विकास निगमश्ी संपर्क साधणे व त्यांचे विविध अर्थसहाय्थित प्रकल्प | सागरी श्रेत्र याप्रमाणे सपूर्ण 


अ. शारिरिक | दिव्यांग प्रवर्गासाठी पदे ee 
खि पदनाम सदर पदांची जबाबदाऱ्या व कर्तव्ये शेरा 
र पात्रता सुनिश्चित 
LC, Dw, AAV, सागरी जिल्हयात परिणामकारक राबविण्यासाठी आखणी करणे, प्रादेशिक | राज्यभरात कामे करावी 
MDy कार्यालयाकडून व जिल्हा कार्यालयाकडून प्राप्त माहिती/प्रस्तावाचा अभ्यास | लागतात. सर्व प्रादेशिक 
d) MI करणे, योजनांतील त्रुटी दूर करणे. योजना प्रगतीशील होण्यासाठी आखणी | विभाग संनियंत्रण करणे. 
8) MD involving करणे, केंद्र सहाय्यित योजनांच्या अंमलबजावणीस चालना देणे. खोल | तांत्रिक व प्रशासकीय 
(a) to (d) above समुद्रातील मासेमारी वाढीस चालना देणे व त्या अनुरुप योजना, धोरण | धोरणांची अंमलबजावणी 
अर्थसहाय्यित प्रकल्प तयार करणे, मासळी उतरविण्याच्या केंद्रात मूलभूत | करणे तसेच, केंद्रीय आणि 
सुविधाच्या उपलब्धतेबाबत आखणी करणे, मच्छिमार नौकांच्या | राज्याबाहेरील 
यांत्रिकीकरणाच्या पद्धतीत आधुनिक तंत्राचा वापर आणि योजना आखणे, | बैठकांकरिता राज्याच्या 
महाराष्ट्र सागरी मासेमारी नियमन अधिनियम १९८१ ची अंमलबजावणी करणे, | बाहेर प्रवास करणे 
राष्ट्रिय कल्याण निधी योजनेअंतर्गत मासेमारांसाठी घरकूल योजना राबविणे | आवश्‍यक आहे. 
देशात व परदेशात विकसित झालेल्या नवीन तंत्रज्ञानाच्या अनुषंगाने सागरी 
क्षेत्रातील मत्स्योत्पादन वाढीसाठी नवीन योजना आखणे, प्राप्त माहितीच्या 
आधारे मासेमारी आकडेवारी विश्लेषण कार्यक्रम राबविणे, कोकण विकास 
कार्यक्रमांअंतर्गत योजना आखणे व अंमलबजावणी करणे, मा.आयुक्त महोदयांना 
वेळोवेळी सोपविलेली इतर कामे. मच्छिमारांना मासेमारी साधनांच्या खरेदीवर 
अर्थसहाय्य देणे, डिझेल तेलावरील अबकारी करात सूट देणे, मच्छिमार व 
मासेमारी नौकांचा विमा उतरविणे, मासळीचे सुरक्षण, वाहतूक व विक्री योजना 
परिणामकारकपणे राबविणे. 
ar, महाराष्ट्रात निम खारे पाणी क्षेत्र विकास कार्यक्रमास चालना देणे, | सर्व कामे विभागाचे 
6) र यि निमखारेपाणी क्षेत्रातील विकासाचा स्तर उंचावण्यासाठी आधुनिक पद्धतीने | मुख्यालय तसेच, 
तह तत vee नवीन योजनांची आखणी करणे, प्रोत्साहन देणे व प्रशिक्षण कार्यक्रम राबविणे, | भुजलाशायीन क्षेत्र आणि 
ee S, ST, W, ल्क a Pa क्षेत्राचे भू सर्वेक्षण करणे तथा उपग्रहीय सर्वेक्षण कार्यक्रम राबविणे, | सागरी श्रेत्र याप्रमाणे सपूर्ण 
मत्स्य (निमखारे BL, OAL, CP, Sa त वा ee a वा वा व 
3 पग वाते BN, RW, rar — वी र्ध्‌न माची चे अंमलबजावणी : | ज्य भरात कामे करावी 
— SE, H, ७, Nie मत्स्यसंवर्धक विकास यंत्रणांवर नियंत्रण ठेवणे आणि antes करणे, कोळंबी लागतात. सर्व प्रादेशिक 
MF बीजोत्पादन केंद्र स्थापन करणे आणि बिजोत्पादन संबंधी atest करणे. | विभाग संनियंत्रण करणे. 
(निपास) d) MI तागा तद र त ग 
ee परदेशी ना दाताचा as करुन प्रति ia मत्स्योत्पादनात ae वद च्या इ व | 
दृष्टिने प्रयत्न करणे. कोळंबी शोतीसाठी जागा वाटप करणे जागेची आखणी | धोरणांची अंमलबजावणी 


(a) to (5) above 


करणे, शिफारस करणे व अर्थसहाय्यासाठी प्रस्तावित करणे. केंद्र सहाय्यित 


करणे तसेच, केंद्रीय आणि 


पदनाम 


शारिरिक 
पात्रता 


दिव्यांग प्रवर्गासाठी पदे 
सुनिश्चित 


सदर पदांची जबाबदाऱ्या व कर्तव्ये 


शेरा 


योजनांच्या अंमलबजावणीस चालना देणे, योजनेच्या विस्तारासाठी प्रयत्न करणे. 

आयुक्तांना निम खारे पाणी मत्स्यसंवर्धक विकास कार्यक्रमात तांत्रिक 
सहाय्य व सल्ला देणे, नव्याने स्थापन झालेल्या जलकृषि प्राधिकरणांच्या 
सूचनानुसार राज्यस्तरीय व जिल्हास्तरीय समित्या स्थापन करण्याची कार्यवाही 
करणे व कोळंबी संवर्धकांच्या संवर्धन प्रकल्पाबाबत परवानगी इ.बाबत वरिष्ठांना 
सहाय्य करणे. जलकृषि प्राधिकरणाच्या संबंधित राज्यस्तरीय कामकाजाचे 
नियंत्रण करणे. 


राज्याबाहेरील 
बैठकांकरिता राज्याच्या 
बाहेर प्रवास करणे 
आव्यक आहे. 


उपआयुक्त 
मत्स्य. (अर्थ व 
नियोजन) 


5, ST, BN, 
MF, 
RW, SE 


a) B, LV 

b) D, HH 

c) OA,BA, OL, 
CP, LC, Dw, 
AAV 

d) MI 

e) MD involving 
(a) to (c) above 


राज्यस्तरावरील संपूर्ण राज्याचे विभागनिहाय/ जिल्हानिहाय 
अर्थसंकल्पित तरतूद संकलित करुन शासनाकडे प्रस्तावित Leet 
शासनाकडून मंजूर तरतूदीचे सर्व संबंधितांना वितरीत करणे. नियोजन व 
विनियोजन करणे, तसेच अर्थसंकल्पित तरतूदीचा मेळ घालणे, आर्थिक वर्षातील 
सुधारित अर्थसंकल्पिय प्रस्ताव (४ माही, ८ माही, १० माही व अंतिम सुधारित) 
विचार विनिमय करुन शासनास सादर करणे, अर्थसंकल्पाबाबत संबंधित 
कार्यालयाशी पत्रव्यवहार करणे, अर्थसंकल्पीय कार्यक्रम अंदाजपत्रक तयार 
करुन घेणे. त्यासाठी तांत्रिक व प्रशासकीय दृष्टया उद्दिष्टये ठरविणे व ती साध्य 
करण्याबाबत पाठपुरावा/प्रयत्त करणे. विनियोजन ळेख्याबाबत माहिती 
संकलित करणे व खर्चाचे मेळ घालणे, अर्थसंकल्पावरील कपात सूचनांची उत्तरे 
देणे, अर्थसंकल्पिय अधिवेशनासाठी लागणारी माहिती पुरविणे व अधिवेहानास 
उपस्थित राहणे. लोकसेवा समितीच्या अहवालावर चर्चा/अनुपालन करणे, 
राज्यपाल व वित्तमंत्री यांच्या अर्थसंकल्पिय भाषणासाठी लागणारी माहिती 
पुरविणे, योजनांतर्गत योजनेची अ,ब,क नमुन्यातील विवरणपत्रे तयार करुन 
घेणे, विभागाची पंचवार्षिक योजना तयार [करणे तसेच वार्षिक विकार कार्यक्रम 
तयार करुन देणे, नियोजनाचे संदर्भात विकास कार्यक्रमाचा आढावा/पडताळणी 
घेणे, केंद्र/राज्य शासन स्तरावर आयोजित करण्यात येणाऱ्या सभा/बैठकांना 
उपस्थित राहून माहिती पुरविणे, त्याचप्रमाणे मंत्रालयीन स्तरावरील नियोजन 
विषयक सभा/बैठकांना उपस्थित राहून माहिती पुरविणे, राज्यस्तरावरील/ 
जिल्हास्तरावरील योजनांची माहिती संकलित [करुन घेणे व त्याचा आढावा 
घेणे. विचारविनिमय समिती/बँकर्स समितीच्या बैठका, केंद्रीय स्तरावरील 


सर्व कामे विभागाचे 
मुख्यालय तसेच, 
भुजलाडायीन क्षेत्र आणि 
सागरी श्रेत्र याप्रमाणे सपूर्ण 
राज्य भरात कामे करावी 
लागतात. सर्व प्रादेशिक 
विभाग संनियंत्रण करणे. 
तांत्रिक व प्रशासकीय 
धोरणांची अंमलबजावणी 
करणे तसेच, केंद्रीय आणि 
राज्याबाहेरील 
बैठकांकरिता राज्याच्या 
बाहेर प्रवास करणे 
आव्यक आहे. 


अ. शारिरिक | दिव्यांग प्रवर्गासाठी पदे द वाता यात 
गी पदनाम सदर पदांची जबाबदाऱ्या व कर्तव्ये शेरा 
१ पात्रता सुनिश्चित 
मत्स्य.अधिकाऱ्यांची बैठक/केंद्रिय मत्स्यकी मंडळाची बैठक याबाबतचा 
पत्रव्यवहार मत्स्यव्यवसाय विषयक योजनांचे नियोजन]करणे , 
विभागातील ३५ जिल्हयातील कार्यालये व उपकार्यालयातील 
अधिकारी/कर्मचारी यांच्या कामांचे योजनानिहाय तांत्रिक व प्रशासकीय 
सनियंत्रण करणे, सागरी विभागात राबविण्यात येणाऱ्या खालील राज्यस्तरीय व 
जिल्हास्तरीय योजना राबविण्यासाठी सभा घेणे तपासणी करणे, मार्गदर्शक 
आदेशा देणे, योजनेचा आढावा घेणे, भौतिक/आर्थिक प्रगतीसंबंधी अहवाल 
संकलीत [करुन तो वरिष्ठांना सादर करणे. 
राज्यस्तरीय योजना सर्व कामे विभागाचे 
१) सागरी मतस्यव्यवसाय अधिनियमांची अंमलबजावणी मुख्यालय तसेच, 
२) निमखा-या पाण्याच्या क्षेपाचे सर्वेक्षण आणि रेखांकन (केंद्र पुरस्कृत) भुजलाडशायीन क्षेत्र आणि 
a) 8, LV ३) खोल सागरातील मासेमारी सागरी श्रेत्र याप्रमाणे सपूर्ण 
0) D, HH ४) मासळी उतरविण्याच्या ठिकाणी पायाभूत सुविधा उपलब्ध करणे. राज्य भरात कामे करावी 
आवे 0 OA,BA, OL, ५) शीत साखळी स्थापन करणे लागतात. सर्व प्रादेशिक 
प्रादेशिक 5, ST, BN, be eerie कत्यांग आग प वरा 
ee CP, LC, Dw, ६) मच्छिमारांसाठी राष्ट्रिय कल्याण निधी (कें.पु.) विभाग संनियंत्रण करणे. 
५ | उपआयुक्त MF, तगर SA eerie ल 
eon. ति तीं AAV ७ मच्छिमारांना अपघात निवारा सहाय्य तांत्रि क व | कीय 
न d) MI जिल्हा पातळीवरील योजना धोरणांची अंमलबजावणी 
8) MD involving १) मच्छिमार युवकांना प्रशिक्षण (वि.कें.सहाय्य पुरस्कृत) करणे तसेच, केंद्रीय आणि 
(a) to (0 above २) मत्स्यबीज उत्पादन केंद्राची स्थापना राज्याबाहेरील 
३) अवरुध्द पाण्यात मत्स्यसंवर्धन (वि.कें.स.पुरस्कृत) बैठकांकरिता राज्याच्या 
४) मत्स्यसंवर्धक विकास यंत्रणेची स्थापना (केंद्र पुरस्कृत) बाहेर प्रवास करणे 
राज्यात निमखाऱ्या पाण्यातील मत्स्यशेतीचा विकास (केंद्र पुरस्कृत) आव्यक आहे. 


yaa) 


) 
) 
) 
) 
4) 
) 
) 
¢) 


8) 


निम खारे पाणी मत्स्यसंवर्धक विकास यंत्रणा (केंद्र पुरस्कृत) 
निमखाऱ्या पाण्यातील कोळंबीबीज उबवणी केंद्राची स्थापना 


मच्छिमार नौकांचे यांत्रिकीकरण मच्छिमार नौकांमध्ये सुधारणा (रासविनि 


सहाय्यीत) 


मच्छिमार बंदरांचा विकास (केंद्र पुरस्कृत) व मासळी उतरविण्याच्या व 


चढविण्याच्या ठिकाणी सुविधा 


अ. शारिरिक | दिव्यांग प्रवर्गासाठी पदे द वादा यात 
गी पदनाम सदर पदांची जबाबदाऱ्या व कर्तव्ये शेरा 
१ पात्रता सुनिश्चित 
१०) मासळीचे सुरळीत, वाहतूक व पणन (रा.स.वि.नि.सहाय्यीत) 
११) मच्छिमार सहकारी संस्थांचा विकास 
१२) मासेमारी साधनांच्या खरेदीसाठी अर्थसहाय्य (विशेष केंद्र सहाय्य 
पुरस्कृत) 
१३) मच्छिमारांना विमा उतरविण्यासाठी अनुदान (कें.पु.) 
१४) हायस्पिड डिझेल तेलावरील अबकारी करावरील सूट (केंद्र पुरस्कृत) 
सर्व जिल्हा कार्यालयांना कार्यालयीन कामकाजाच्या दृष्टिने 
तांत्रिक/मार्गदर्ान करणे. प्रशासकीय अधिकाराचा वापर करुन प्रशासकीय 
कामात सुधारणा करणे. जिल्हा कार्यालयाची कार्यालयीन तपासणी करणे. 
प्रदेशातील मच्छिमार सहकारी संघांना/संस्थांना भेटी देवून मार्गदर्शन करणे. 
वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत कार्यक्रम, बैठकांना हजर रहाणे. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या 
मार्गदर्शनानुसार शासनाचे धोरण मच्छिमारांपर्यंत पोहोचविणे. अधिनस्त 
कार्यालयातील प्रशासकीय बाबींची चौकशी करणे. 
सर्व कामे संबंधित जिल्हा 
कार्यालयाचे मुख्यालय 
a) 8, LV स्तरावर सनियंत्रित करणे. 
0) D, HH कोळंबीबीज eo तसेच, आवऱ्यकतेनुसार 
) गोडया पाण्यातील कोळंबीबीज उत्पादन प्रकल्प दापचरी करिता तांत्रिक व मुख्यालय 3 
c) OA, BA, BL,OL, डेन करा ate ess ह गिरणा रिका विभागाचे मुख्यालय 
प्रशासकीय मार्गदर्शन , प्रकल्प कार्यालयाचे आहरण व संवितरण अधिकारी प्रादेशिक विभाग प्रमुख 
OAL, ae प्रथिनयुक्त कोळंबीच्या उत्पादनामध्ये वाढ होण्याकरीता प्रादेशिक विभाग प्रमुख 
oo 5, ST, W, म्हणून काम पहाणे. प्रथिनयुक्त कोळंबीच्या उत्पादनामध्ये वाढ होण्याकरीता जत आवक पळी 
ल CP, LC, Dw, AAV, तोक कणी सरक धुन ast Sanh कार्यालय : 
नि फललया BN, RW, तांत्रिक ariel . नैसर्गिक स्त्रोतामधून प्राप्त होणारे कोळंबी बीजाची भुजलाझ्ययीन 
व्यवस्थापक Mdy कृत्रिम तोतया aes टी ता भुजलाशायीन क्षेत्र आणि 
array SE, H, मर्यादा लक्षात घेता कृत्रिम रित्या कोळंबीबीजाचे उत्पादन वाढीकरिता प्रयत्न 
(दापचरी) d) ASD (M, MoD), ID, say a करण्याच्या aay सागरी श्रेत्र याप्रमाणे सपूर्ण 
७, MF . योजना विस्तार करण्याच्या अनुषंगाने मुख्यालयामार्फत शासनाशी त वरात करा 
SLD, MI ee ey क a ज्य भरात कामे करावी 
6 पत्रव्यवहार करणे वरिष्ठ उन प्राप्त झालेल्या सूचना व वाक 
8) MD involving (a) to कार्यवाही करणे ळी लागतात. सर्व प्रादेशिक 
आदेशानुसार कार्यवाही | ite हया मालतीच 
(0) विभाग संनियंत्रण करणे. 
above तांत्रिक व प्रशासकीय 
धोरणांची अंमलबजावणी 


करणे तसेच, केंद्रीय आणि 


पदनाम 


शारिरिक 
पात्रता 


दिव्यांग प्रवर्गासाठी पदे 
सुनिश्चित 


सदर पदांची जबाबदाऱ्या व कर्तव्ये 


शेरा 


राज्याबाहेरील 
बैठकांकरिता राज्याच्या 
बाहेर प्रवास करणे 
आव्यक आहे. 


सहाय्यक 
आयुक्‍त 
मत्स्यव्यवसाय 
(तांत्रिक) 


5, BN, MF, 
RW, SE 


a) LV 

b) D, HH 

c) OA,BA, OL, OAL, 
CP,LC, Dw, AAV 

d) ASD (M), SLD, MI 
8) MD Involving (a) to 
(d) above 


जिल्हास्तरावरील कार्यालय प्रमुख व आहरण व संवितरण अधिकारी विभागाच्या 
वेगवेगळया योजना राबविण्याच्या दृष्टिने मच्छिमारांना तांत्रिक कामात मदत 
करणे. तांत्रिक व प्रशासकीय कामकाजावर नियंत्रण ठेवणे, जिल्हयातील 
मत्स्यव्यवसायाच्या विकासाच्या दृष्टिने मच्छिमार मत्स्यव्यवसाय सहकारी 
संस्था, सहकारी संघ व खाजगी मत्स्यव्यवसायिकांना उच्च दर्जाचे कोळंबी व 
मत्स्यबीज मिळेळ यासाठी आधुनिक व प्रगत तंत्रज्ञानाचा वापर करुन 
मत्स्योत्पादन वाढविणे, मच्छिमारांचा आर्थिक व सामाजिक स्तर उंचावेल 
यासाठी प्रयत्न करणे, योजनांतर्गत व योजनेतर योजनांच्या खर्चावर नियंत्रण 
ठेवणे, महाराष्ट्र सागरी मासेमारी नियमन १९८१ कायदयांतर्गत समुद्रात कायदा 
व सुव्यवस्था प्रस्थापित करणे, त्याशिवाय पावसाळी हंगामात मासेमारी बंद ठेवणे 
यांत्रिक व बिगर यांत्रिक नौकांना अर्थसहाय्य मिळवून देणे, मच्छिमारांचे आर्थिक 
स्थिती उंचावेल व त्यांना मासेमार साधने व डिझेल तेलावर अनुदान देणे, सागरी 
मत्स्यव्यवसाया व्यतिरिक्त भूजलाशयिन मत्स्यव्यवसायाशी अनुषंगिक योजना 
मत्स्यबीज उत्पादन, मत्स्यबीज संचयन, प्रशिक्षण इत्यादि योजनांचे संनियंत्रण व 
कार्यान्वयन करणे, निमखारेपाणी मत्स्य.विकासाअंतर्गत मु.का.अ. नि.पा. 
मत्स्यसंवर्धन यंत्रणा, या योजनांचे नियंत्रण करणे. राज्याच्या मत्स्योत्पादनात 
वाढ करणे. कार्यालयाचे लेखाविषयक व प्रशासन विषयक कामावर नियंत्रण 
ठेवणे. 

जिल्हास्तरावरील खालील विविध योजना राबविणे, नियंत्रण ठेवणे, 
तसेच योजनांचा लाभ मच्छिमारांना योग्यरित्या मिळण्याच्या दृष्टिने त्यांच्या 
सहकारी संस्थामार्फत प्रयत्न करणे. 
मच्छिमारांसाठी राबविण्यात येणाऱ्या योजना : 

१) मच्छिमार तरुणांना प्रशिक्षण 
२) मत्स्यबीज केंद्राची स्थापना, व्यवस्थापन व आढावा 


सर्व कामे संबंधित जिल्हा 
कार्यालयाचे मुख्यालय 
स्तरावर सनियंत्रित करणे. 
तसेच, आवऱ्यकतेनुसार 
विभागाचे मुख्यालय 
प्रादेशिक विभाग प्रमुख 
कार्यालय तसेच, 
भुजलाडायीन क्षेत्र आणि 
सागरी श्रेत्र याप्रमाणे सपूर्ण 
राज्य भरात करावी 
लागतात. सर्व प्रादेशिक 
विभाग संनियंत्रण करणे. 
तांत्रिक व प्रशासकीय 
धोरणांची अंमलबजावणी 
करणे तसेच, केंद्रीय आणि 
राज्याबाहेरील 
बैठकांकरिता राज्याच्या 
बाहेर प्रवास करणे 
आवर्यक आहे. 


पदनाम 


शारिरिक 
पात्रता 


दिव्यांग प्रवर्गासाठी पदे 
सुनिश्चित 


सदर पदांची जबाबदाऱ्या व कर्तव्ये 


शेरा 


reer पाण्यातील मत्स्यसंवर्धन 
निमखाऱ्या पाण्यातील मत्स्यसंवर्धन विकास 
मच्छिमारी नौकांचे यांत्रिकीकरण व सुधारणा (रासविन) 


3) 
) 
) 
) मच्छिमार बंदरांचा विकास 
) 
) 
) 


SMS ०८ 


मासळी सुरळीत, वाहतूक व पणन 
बिगर यांत्रिक नौका बांधण्यासाठी अर्थसहाय्य 
मच्छिमार सहकारी संस्थांचा विकास 
१०) मच्छिमारी साधनांच्या खरेदीवर अर्थसहाय्य 
११) हायस्पीड डिझेल तेलावरील अबकारी करात सूट 

विविध योजनांद्वारे दिलेल्या कर्जाची वसुली, मासेमार सह.संस्थांना 
योजनांबाबतचे तांत्रिक मार्गदर्शन, कार्यालयाने प्रशासकीय, तांत्रिक व लेख 
विषयक कामे, कार्यालयाशी निगडीत अशा सभा/तपासणी, मार्गदर्शन seat 
देणे/घेणे योजनांचा आढावा USA वरिष्ठांना अहवाल सादर करणे, तसेच 
वरिष्ठांच्या मार्गदर्शनानुसार प्रत्यक्ष कामे करणे. 

केंद्रातील मत्स्यप्रजनकांचा साठा योग्य प्रमाणात ठेवणे, संचयन 
तलावाची दुरुस्ती, खत योजना, नैसर्गिक अन्न (प्लवंग) तपासणे, प्रजनकास 
मत्स्यखाद्याचे नियोजन करुन खाद्यांची मात्रा ठरिवणे, पाण्यातील प्लवंग 
पाण्याची स्थिती इत्यादि विचारात घेवून खत व खाद्य योजनेत आवश्‍यकतेनुसार 
बदल करुन मात्रा ठरविणे, प्रजनक माझ्ांची परिपक्वता तपासणे, वर्तुळाकार 
Sara निगा राखण, दुरुस्ती करणे पाणी घेण्याची व ते संतुलित ठेवण्याची 
व्यवस्था करणे, प्रजननासाठी लागणारे सर्व साहित्य व उपकरणे यांची 
आव्यकता ठरविणे, खरेदी करण्याची व्यवस्था करणे, केंद्राच्या प्रयोगशाळेतील 
पाण्याच्या गुणधर्माची व प्लवंगाचे प्रमाण/प्रकार यांची तपासणी करुन त्यानुसार 
उपाययोजना करणे. प्रजनाच्या वेळी संचयन तळयात मासेमारी करुन व 
परिपक्व Haid निवड करुन गरजेनुसार ओव्हाप्रिमची मात्रा देणे. प्रजनन 
टाकीत पाण्याचा प्रवाह इ.बाबत व्यवस्था करणे प्रजनन झाल्यावर मासे टाकीत 
काढून ठेवणे उबवणी टाकीत मत्स्यअंडींची उबवणी काळात वेळोवेळी तपासणी 
करणे, पाण्यातील विरघळलेले प्राणवायूचे प्रमाण तपासणे, केंद्रात मत्स्यजि- 


aon 


अ. शारिरिक | दिव्यांग प्रवर्गासाठी पदे द eee 
गी पदनाम सदर पदांची जबाबदाऱ्या व कर्तव्ये शेरा 
१ पात्रता सुनिश्चित 
यापासून मत्स्यबीज/मत्स्यबोटुकली अवस्थेपर्यंत वाढ करण्यासाठी जि-यांच्या 
संगोपनाची पूर्व तयारी करुन, संगोपन काळात मत्स्यजिरे/ मत्स्यबीजांना खते व 
खाद्याचे प्रमाण निश्चित करुन त्यानुसार मात्रा देणे, दैनंदिन वाढ तपासणे व 
त्यानुसार नोंदी ठेवणे व मत्स्यबीज/मत्स्यजिरे यांची मत्स्यसंवर्धकांच्या 
मागणीनुसार नियोजन करुन पुरवठा करणे. सह.मत्स्य.संस्था/मत्स्यसंवर्धक 
यांना तांत्रिक aries करणे व त्यांना मत्स्यबीज निर्मितीस प्रोत्साहन देणे, 
मत्स्यबीज उत्पादनाबाबत कार्यशाळा, चर्चासत्र आयोजित करणे, कार्यालयातील 
कर्मचाऱ्यांचे लेखा व आस्थापना विषयक कामे हाताळणेव कर्मचा-यांवर नियंत्रण 
ठेवणे. 
सर्व कामे संबंधित जिल्हा 
कार्यालयाचे मुख्यालय 
स्तरावर सनियंत्रित करणे. 
तसेच, आवश्‍यकतेनुसार 
oa विभागाचे मुख्यालय 
a) 8, Sas 
जिल्हयातील/तालुक्यातील विविध योजना राबविणे, तलावांचे सर्वेक्षण करुन | प्रादेशिक विभाग प्रमुख 
0) D, HH ee व की शिवत कळ पीक तोळा का काय 
९ वाति मत्स्यव्यवसायाच्या दृष्टीने पाहणी , जास्तीत जास्त मत्स्योत्पादन घेण्याच्या | कार्यालय : 
C वक > > > मच्छिमारांना तंत्रज्ञानाची . 
दृष्टीने मच्छिमारांना आधुनिक तंत्रज्ञानाची माहिती पुरविणे, मच्छिमार युवकांना | भुजलाडायीन क्षेत्र आणि 
मत्स्यव्यवसाय । 287४” | OALCP, LC, Dw, आधुनिक तंत्राचे ह मजी ee 
मत्स्यव्यवसाय आधुनिक तंत्राचे प्रशिक्षण देणे, मच्छिमारांना अनुदानित दराने संस्थामार्फत | सागरी श्रेत्र याप्रमाणे सपूर्ण 
ee BN, RW, AAV, Mdy यिलॉन/जाळयांचा पुरवठा करणे, खोल तलावात मासेमारीकरिता कल व मळार 
८ | विकास नॉयलॉन/जाळयांचा पुरवठा करणे, खोळ तलावात मासेमारीकरिता अनुदानित | राज्य भरात करावी 
अधिकारी SE, H, d) ASD (M, MoD), ID, a sata पराठा करी vacua मागता ताता cues: Gan eee 
अधिकारी त्य ली दराने होडयांचा पुरवठा > क्षम माझांचा साठा उपलब्ध . | लागतात. सर्व प्रादेशिक 
न ककी त्याकरिता सर्वेक्षण करणे व योग्य माशांची निवड करुन प्रजननासाठी लागणारे | विभाग संनियंत्रण करणे. 
8) MD involving AUG GIR sad. Halos aaa ean san. व aideaveresha 
मत्स्यप्रजनक तयार , कार्यालयीन कामकाजावर नियंत्रण , व | तांत्रिकव प्रशासकीय 
(a) to (d) ae विषयक पत्रव्यवहार करणे कनल ता आ कट, 
क आस्थापना विषयक पत्रव्यवहार करणे. धोरणांची अंमलबजावणी 
above केंद्रीय 
करणे तसेच, केंद्रीय आणि 
राज्याबाहेरील 
बैठकांकरिता राज्याच्या 
बाहेर प्रवास करणे 


आव्यक आहे. 


पदनाम 


शारिरिक 
पात्रता 


दिव्यांग प्रवर्गासाठी पदे 
सुनिश्चित 


सदर पदांची जबाबदाऱ्या व कर्तव्ये 


शेरा 


मत्स्यव्यवसाय 
प्रशिक्षण 
अधिकारी 


5, ST, W, 
BN, RW, 
5८, A; 

C, MF 


a) B, LV 

b) D, HH 

c) OA, BA, BL,OL, 
OAL,CP, LC, Dw, 
AAV, Mdy 

d) ASD (M, MoD), ID, 
SLD, MI 

e) MD involving 

(a) to (d) 

above 


प्रशिक्षणार्थीना मत्स्यव्यवसाय व नौकानयन शास्त्र अभ्यासक्रमानुसार विषय 
शिकविणे,मत्स्यव्यवसास  प्रशिक्षणातं्गत मासेमारी सफरी आयोजित 
करणे,प्रशिक्षणार्थीच्या शिस्तीवर लक्ष ठेवणे,त्यांना मत्स्यव्यवसायाचे अधिज्ञान 
मिळण्याच्या दृष्टीने विविध अभ्यास सहली आयोजित करणे,व त्या योग्य रितीने 
पार पाडणे,प्रशिक्षण नौकेवरुन मासेमारी सफरी आयोजित करणे व योग्य रितीने 
पार पाडणे, माध्यमातून मासेमारीच्या आधुनिक तंत्राची विदयार्थ्यांना माहिती 
करुन देणे,विदयार्थ्यांचे सत्र परिक्षेचे प्रश्नपत्रिका तयार करणे,परिक्षा घेणे,निकाल 
तयार करुन त्यास वरिष्ठ कार्यालयाची मंजूरी घेणे,व प्रमाणपत्र प्राप्त 
झाल्यानंतर त्यांचे वाटप करणे,दर सत्रासाठी मत्स्यव्यवसाय सहकारी संस्थाशी 
संपर्क साधणे,प्रशिक्षणार्थीचे अर्ज मागविणे,त्यांची छाननी करणे,निवड 
समितीव्दारे मुलाखत घेऊन योग्य प्रशिक्षणार्थी निवड करणे,त्यास प्रादेशिक 
कार्यालयाची मंजूरी मिळवणे व सत्र सुरु करणे. 

दैनंदिन कार्यालयीन पत्रव्यवहार करणे व त्यास उत्तरे 
पाठविणे,कार्यालयीन अभिलेख पध्दतशीर ठेवण्यावर देखभाल करणे, 
कार्यालयाचे आर्थिक नियोजन तयार करणे, त्यास वरिष्ठ कार्यालयाची मंजूरी 
मिळवणे, कार्यालयीन कामकाज बजेट, लेखा विषयक मंजूरी मिळवणे, 
कार्यालयीन कामकाज, आस्था इत्यादी कामांचे नियोजन करणे, त्यास मंजूरी 
मिळवणे, कार्यालयीन कर्मचाऱ्यांवर देखरेख ठेवणे व त्यांच्या कामात सुसूत्रता 
आणणे, वरिष्ठ कार्यालयास विविध माहिती योग्य रितीने पाठवणे, यांत्रिकी 
निर्देशक, तज्ञकोळी यांच्या विषयाचे अभ्यासक्रम करवून घेणे, व त्यावर देखरेख 
करणे, मत्स्यव्यवसाय संबंधी खात्याच्या विविध योजनांची माहिती देणे. 

वरिष्ठ कार्यालयाच्या विविध सभांना हजर राहणे, आस्थापनेवरील 
कर्मचाऱ्यांच्या नेमणुक, बदल्या पदोन्नती, वेतन निश्चिती, निवृत्ती राजीनामा 
स्वीकृती इत्यादी प्रकरणे हाताळणे, दरवर्षी जेष्ठता याद्या तयार करवून घेणे, 
सेवापुस्तके अद्यावत करुन घेणे, दुय्यम सेवा पुस्तके तयार करवून घेणे, वर्ग-४ 
बाबत भविष्य निर्वाह निधी बाबत अभिलेख तयार करवून घेणे कार्यालयीन जागा, 
भाडे मंजूरी दुरुस्ती इ.बाबत पत्रव्यवहार करणे. 

अर्थसंकल्प सादर करणे, अर्थसंकल्प, प्राप्तीनंतर चारमाही, आठमाही 


सर्व कामे संबंधित जिल्हा 
कार्यालयाचे मुख्यालय 
स्तरावर सनियंत्रित करणे. 
तसेच, आवश्‍यकतेनुसार 
विभागाचे मुख्यालय 
प्रादेशिक विभाग प्रमुख 
कार्यालय तसेच, 
भुजलाडायीन क्षेत्र आणि 
सागरी श्रेत्र याप्रमाणे सपूर्ण 
राज्य भरात करावी 
लागतात. सर्व प्रादेशिक 
विभाग संनियंत्रण करणे. 
तांत्रिक व प्रशासकीय 
धोरणांची अंमलबजावणी 
करणे तसेच, केंद्रीय आणि 
राज्याबाहेरील 
बैठकांकरिता राज्याच्या 
बाहेर प्रवास करणे 
आवर्यक आहे. 


पदनाम 


शारिरिक 
पात्रता 


दिव्यांग प्रवर्गासाठी पदे 
सुनिश्चित 


सदर पदांची जबाबदाऱ्या व कर्तव्ये 


शेरा 


दरमाही, प्रत्यार्पण अर्थसंकल्प तयार करुन त्यास मंजूरी मिळवणे. 

प्रशिक्षण नौकेची देखभाल ठेवणे, यंत्रसाधने दुरुस्ती व देखभालांवर लक्ष 
ठेवणे, कार्यालयीन कर्मचाऱ्यांच्या सफरी विमा अद्ययावत करवून घेणे, नौकेद्वारे 
विद्यार्थ्यांच्या मासेमारी सफरी आयोजित करणे, मासेमारीच्या तीस सफरी करुन 
पकडलेल्या मासळीची माहिती देणे. 

नवीन तंत्रज्ञानांतर्गत = eh माध्यमाद्वारे चित्रध्वनीमार्फत 
देशातील/परदेशातील विविध प्रकारच्या मासेमारीबाबत माहिती देणे सागरी 
मासेमारीसाठी लागणाऱ्या डिझेल इंजिनाचे विविध प्रकार (मॉलेलस्‌) मिळवणे. 
तसेच इंजिनाचे मांडेल बाबत माहिती उपलब्ध करुन प्रशिक्षणार्थीना देणे. 

प्रशिक्षण केंद्रात नौकांचे विविध माडेलस्‌ जाळयाचे प्रकार, विविध 
प्रकाराचे माशांचे संग्रहण, मत्स्यालय इत्यादी स्थापन/देखरेख ठेवणे व त्यातील 
फरक विद्यार्थ्यांना समजावून देणे. दैनंदिन आर्थिक व्यवहाराअंतर्गत लेखा 
विषयक सर्व आर्थिक व्यवहार पार पाडणे, रोख किर्द अद्ययावत ठेवणे, आर्थिक 
बाबींना वरिष्ठ कार्यालयाची मान्यता मिळवणे, त्यासाठीचे प्रस्ताव तयार करणे व 
पाठवणे, प्रशिक्षणार्थीना नवीन/आधुनिक तंत्रज्ञान मिळण्यासाठी विविध 
शासकीय, निमझासकीय, केंद्र शासकीय स्थळांना भेटी देणे. कारखान्यांना, 
शितगृहांना, मासेप्रकल्प कें sat भेटी देण्यास्तव कार्यक्रमाचे नियोजन करणे व 
त्यानुसार सहली आयोजित करणे, विविध शासकीय निमशासकीय, खाजगी 
क्षेत्रातील तंत्रज्ञ लोकांची केंद्रात भाषणे, चर्चा व मेळावे आयोजित करणे. त्याचे 
नियोजन करुन कार्यक्रम पार पाडणे. 


; ठ 


अभिरक्षक 


5, ST, W, 
BN, RW, 
SE, H, 

C, MF 


a) B, LV 

b) D, HH 

c) OA, BA, BL,OL, 
OAL,CP, LC, Dw, 
AAV, Mdy 

d) ASD (M, MoD), ID, 
SLD, MI 

8) MD involving (a) to 


मत्स्यालयात विविधता निर्माण करण्यासाठी निरनिराळया ठिकाणाहून 
विशिष्ट प्रकारचे मासळीचे नमुने विविधता निर्माण करण्यासाठी आणणे. ते 
प्रदर्शानास आकर्षक पध्दतीने मांडणे, आणलेल्या माझांचे व्यवस्थितरित्या संगोपन 
व जतन करणे याकरिता मत्स्यालयातील कर्मचाऱ्यांकडून टाक्यांची साफसफाई, 
माशांना झालेल्या रोगाचे औषधोपचार करणे, मासळीची मरतूक थांबविण्याच्या 
दृष्टीने प्रयत्न करणे, वेळोवेळी मंत्री, राज्यपाल, राजदूत व अतिमहत्वाच्या 
व्यक्ति मत्स्यालयास भेटी देतात त्यावेळी मत्स्यालयाची माहिती देणे व त्याबाबत 
मार्गदर्शन व व्यवस्थापन करणे, मत्स्यालयाच्या इमारतीची परिरक्षणाच्या दृष्टीने 


Aid कामे विभागाचे 
मुख्याळय तसेच, 
भुजलाडायीन क्षेत्र आणि 
सागरी श्रेत्र याप्रमाणे सपूर्ण 
राज्य भरात कामे करावी 
लागतात. तसेच, केंद्रीय 
आणि राज्याबाहेरील 
बैठकांकरिता राज्याच्या 


अ. शारिरिक | दिव्यांग प्रवर्गासाठी पदे पद वाद्यात 
गी पदनाम सदर पदांची जबाबदाऱ्या व कर्तव्ये शेरा 
क्र. पात्रता सुनिश्चित 
(0) above सार्वजनिक बांधकाम विभागाशी संपर्क साधने, मत्स्यालयातील लहान व मोठया | बाहेर प्रवास करणे 
टाक्‍्यांवर माशांचे स्थानिक व शास्त्रीय नाव व त्याचे वर्णन दर्शविणारे फळक | आवश्‍यक आहे. 
लावणे, तिकीट विक्री व्यवस्थेबाबत देखरेख व नियंत्रण ठेवणे, मत्स्यालयातील 
विविध नोंदवहया अद्यावत ठेवून स्वाक्षांकित करणे व मत्स्यान्न व मत्स्यखाद्य 
इत्यादी बाबत कार्यवाही करणे व मार्गदर्शन करणे, आयुक्तालयातील वाहनांची 
देखभाल, नियंत्रण व परिरक्षण करणे, मत्स्यालया संबंधी वेळोवेळी उद्भवणारी 
प्रशासकीय व तांत्रिक कामे पार पाडणे. 
मत्स्यव्यवसाय विभागामार्फत राबविण्यात येत असलेल्या सर्व प्रशिक्षण 
योजनांचे मुख्यालय स्तरांवरील पत्रव्यवहारांचे संकलन करणे व त्याबाबत 
अहवाल वरिष्ठांना सादर करणे. राज्यातील प्रशिक्षण कार्यक्रमाचे नियोजन करणे | सर्व कामे विभागाचे 
सागरी जिल्हयात राबविण्यात येत असलेल्या प्रशिक्षण कार्यक्रमाचा आढावा | मुख्यालय तसेच, 
a) 8, LV घेऊन त्याचा तपश्लील वरिष्ठांना देणे. प्रशिक्षण कार्यक्रम विकासाप्रमुख होईल व | भुजलाडायीन क्षेत्र आणि 
0) D, HH राज्यातील मच्छिमार सह.संस्था संघ व प्रशिक्षणाची यांना आधुनिक पदध्दतीने | सागरी श्रेत्र याप्रमाणे सपूर्ण 
०) OA, BA, BL,OL, — | प्रशिक्षण देण्यासाठी प्रशिक्षण कार्यक्रमाचा आढावा घेणे. राज्य भरात कामे करावी 
प्रशिक्षण व Ste OAL,CP, LC, Dw, वरिष्ठ कार्यालय व जिल्हा कार्यालय यांच्यामध्ये समन्यय साधने सभाव | लागतात. तांत्रिक प्रशिक्षण 
| १ | विस्तार 16 AAV, Mdy बैठका आयोजित करुन विभागाच्या सर्व योजनांचा आढावा घेणे व त्यामध्ये । विषयक धोरणांची 
अधिकारी ०) ASD (M, MoD), ID, | सुधारण करणे आवश्‍यक असल्यास तसा अहवाल वरिष्ठांना सादर करणे | अंमलबजावणी करणे 
* SLD, MI मासोरीच्या आधुनिक तंत्रज्ञानाची माहिती सर्व जिल्हा कार्यालयांना करुन | तसेच, केंद्रीय आणि 
8) MD involving (8) to । देण्यासाठी हकधान्य माध्यमांचा वापर करुन घेणे. प्रशिक्षण कार्यक्रम व | राज्याबाहेरील 
(d)above त्याकरिता येणाऱ्या खर्चाचे नियोजन करणे व राज्य स्तरांवरील Ud प्रशिक्षण | प्रशिक्षणांकरिता राज्याच्या 
कामाचे नियोजन करणे. राज्यातील सर्व जिल्हयाकरिता नवीन आधुनिक | बाहेर प्रवास करणे 
तंत्रज्ञान मिळण्यासाठी विविध शासकीय निमशासकीय व केंद्र शासकीय स्थळे, । आवश्यक आहे. 
कारखाने, शीतगृह, मत्स्यबीज प्रकल्प/केंद्र यांना भेट देणे व त्यानुसार 
जिल्हास्तरावरील सहलीचे आयोजन करणे. 
S,ST,W, ।88,1/ प्रादेशिक विभागावर प्रशासकीय नियंत्रण ठेवणे. विभागातील | ad कामे विभागाचे 
“5 प्रशासकीय BN, RW, b) D, HH जिल्हा/तालुका स्तरावरील कार्यालयाचे प्रशासकीय दृष्टया नियंत्रण प्रशासकीय | मुख्यालय तसेच, 
अधिकारी SE, H, ० 0५, BA, BL,OL, | कामांव्यतिरिक्‍त खालील कामे प्रशासकीय अधिकाऱ्यांकडून करण्यात येतात. भुजलाडशायीन क्षेत्र आणि 
७, MF OAL,CP, LC, Dw, १. प्रादेशिक स्तरावर अर्थसंकल्पाबाबतची माहिती संकलित करुन वार्षिक | सागरी श्रेत्र याप्रमाणे सपूर्ण 


अ. शारिरिक | दिव्यांग प्रवर्गासाठी पदे eee 
गी पदनाम सदर पदांची जबाबदाऱ्या व कर्तव्ये शेरा 
१ पात्रता सुनिश्चित 
AAV, Mdy अर्थसंकल्प तयार करणे. राज्य भरात कामे करावी 
d) ASD (M, MoD), ID, | २. विनियोजन लेखे, लोकलेखा समिती, महाळेखाकार यांचे निरीक्षण | लागतात. 
SLD, MI अहवाल व अंदाजसमितीबाबत कामकाज. 
8) MD involving (8) 10 | ३. कार्यक्रम अंदाजपत्रक तयार करणे, संख्यामेळ व 
(d) above भांडार पडताळणीबाबत पत्रव्यवहार करणे. 
४. सर्व प्रकारची देयके कोषागारात सादर करणे, लेखा 
परिक्षण निरिक्षण अहवाल, अग्रिमे, आक्षेप परिच्छेद 
याबाबत कार्यवाही. 
५. पदे निर्मिती, पदांचे स्थायिकीकरण नियुक्त्या, बदल्या व 
शिस्तभंग कारवाई, विभागीय चौकशी यासंबंधी 
पत्रव्यवहार. 
६. कर्मचाऱ्यांच्या नैमित्तिक/वैकल्पिक/अर्जित रजा, 
सेवानिवृत्ती प्रकरणे, गोपनीय पत्रव्यवहार, न्यायालयीन 
प्रकरणे इत्यादिबाबत पत्रव्यवहार बघणे. 
७. लेखनसामुग्री, वित्तीय शक्‍ती प्रदान नियमावली, 
आस्थापनेबाबत माहितीचे संकलन. प्रादेशिक मत्स्यव्यवसाय उपसंचालक 
यांचे आदेशानुसार प्रादेशिक स्तरावर सहकारी संस्थांच्या/ मच्छिमारांच्या व 
इतर शासकीय कार्यालयाच्या सभा/समित्या/बैठका इत्यादि बाबतची 
व्यवस्था करणे. जिल्हा कार्यालयाची तपासणी करणे. 
a) 8, LV कार्यासनामध्ये आलेल्या टपालाची नोंद घेणे, जावक नोंदवही लिहिणे 
0) D, HH मत्स्यव्यवसाय सह.संस्थांबाबतच्या तक्रारी संदर्भातील मसुदा लिहून कार्यासन | सर्व कामे विभागाचे 
S,ST,W, |c)OA,BA,BL,OL, | अधिकाऱ्याकडून मंजूर करुन, घेणे, कार्यासनात आलेल्या अभ्यागतांना सहकारी | मुख्यालय तसेच, 
ठव सहकार BN, RW, OAL, CP,LC,Dw, = | संस्थांबाबत योग्य ते मार्गदर्शन करणे, मत्स्यव्यवसाय सहकारी संस्थांच्या तक्रारी | भुजलाशयीन क्षेत्र आणि 
अधिकारी SE, H, AAV, Mdy संदर्भात संबंधित कार्यालयातून माहिती मागवून शासन स्तवरुन अहवाल सादर | सागरी श्रेत्र याप्रमाणे सपूर्ण 
७, MF d) ASD (M, MoD), ID, | करणे, मत्स्य.सह. संस्थांच्या संदर्भातील नयायालयीन प्रकरणे हाताळणे, | राज्य भरात कामे करावी 
SLD, MI सहनिबंधक सह.संस्था, वरळी मुंबई यांचेकार्यालयात आयोजित केलेल्या | लागतात. 


8) MD involving (a) to 


मासिक आढावा सभेस उपस्थित राहून टिपणे घेणे, शासनस्तरावर प्रात्र्त 


अ. शारिरिक | दिव्यांग प्रवर्गासाठी पदे द eee 
गी पदनाम सदर पदांची जबाबदाऱ्या व कर्तव्ये शेरा 
१ पात्रता सुनिश्चित 
(d) above मत्स्य.सह.संस्था तक्रारी संदर्भातील माहिती संबंधित जिल्हा, तालुका 
अधिकारी, विभागीय उपनिबंधके, सहाय्यक निबंधक जिल्हा मत्स्यव्यवसाय 
विकास अधिकारी, तालुका मत्स्यव्यवसाय विकास अधिकारी, तसेच विभागीय 
सहनिबंधक सह.संस्था, या कार्यालयाकडून माहिती मागविणे, व शासनास 
अहवाल पाठविणे. उपनिबंधक सह.संस्था (मत्स्य) यांनी सांगितलेली कामे 
वेळोवेळी पार पाडणे व त्याबाबत माहिती देणे. 
मत्स्यालयात गोडया व खाऱ्या पाण्याच्या ठेवलेल्या एकूण २५ मोठया टाक्‍्यांमधून 
चांगले शोभिवंत मासे दर्शकांसाठी उपलब्ध व्हावे याकरिता अभिरक्षकांचे 
मार्गदर्शनाखाली वाणा लावून मासे आणणे, स्थानिक मच्छिमारांना प्रोत्साहन 
देवून त्यांचेकडून मत्स्यालयासाठी जास्तीत-जास्त शोभिवंत व आकर्षक मासे 
मिळावेत, यासाठी प्रयत्न करणे. रत्नागिरी मालवण, गोवा (गुजरात) लक्षव्दीप | सर्व कामे विभागाचे 
इत्यादी ठिकाणी जावून मत्स्यालयासाठी विविध प्रकाराच्या आकर्षक | मुख्यालय तसेच, 
a) 8, LV निरनिराळया रंगाचे जिवंत मासे मिळविण्याच्या दृष्टीने सर्वेक्षण करणे, गोडया | भुजलाशायीन क्षेत्र आणि 
b) D, HH पाण्यातील विविध प्रकारच्या मोठया माझांचासाठी मत्स्यालयात सातत्याने | सागरी श्रेत्र याप्रमाणे सपूर्ण 
oe c)OA,BA,BL,OL, | उपलब्ध करण्यासाठी व त्यात विविधता आण्ण्यासाठी इतर ठिकाणाहून उदा. | राज्य भरात कामे करावी 
सहाय्यक 5, ST, W, नांगपूर, eR, गडचिरोली तसेच राज्यात इतरव उपळे काग "त 
ह OAL, CP, LC, Dw, : , गडचिरोली तसेच राज्यात इतरत्र उपलब्ध असलेल्या ठिकाणी | लागतात. तांत्रिक कार्यक्रम 
मत्स्यव्यवसाय । BN, RW, क टाकी aa वात ae ee 
१४ ee AAV, Mdy दौरा करुन जिवंत मासे गोळा करुन आणणे, मासे ल्या नंतर ते | विषयक कामांची 
विकास SE, H, ee त वता ee ee ae mare | अंमलबजावणी करणे 
ars per d) ASD (५, MoD), ID, | मत्स्यालयाच्या स्थानिक वातावरणात समरस होण्याच्या दृष्टीने त्यांचे | अंमलबजावणी करणे 
य SLD, MI HST करणे व आतील टाकयामध्ये शास्त्रीय दृष्टीकोनातून वर्गीकरण करणे, | तसेच, केंद्रीय आणि 
e) MD involving (a) to | टाक्यातील साफसफाई, रोग झालेल्या माशांना औषधोपचार करणे, | राज्याबाहेरील 
(0) above मत्स्यालयाच्या कामकाज व्यवस्थापन सुस्थितीत व्हावे SEs मत्स्यालयातील | प्रशिक्षणांकरिता राज्याच्या 
चतुर्थवर्ग कर्मचार्‍यांवर प्रशासकीय नियंत्रण ठेवणे. मत्स्यालयातील आतील व | बाहेर प्रवास करणे 
बाहेरील परिसर स्वच्छ व व्यवस्थित ठेवणे, मत्स्यालयातीळ Aid खरेदी, | आवश्‍यक आहे. 


fad मासे व माशांची मरतूक यांच्या नोंदवहया ठेवणे. तसेय इतर 
स्वच्छतेबाबतची साहित्ये, मत्स्याखाद्य, इत्यादी कामांचे अनुषंगाने होणारा 
पत्रव्यवहार, शाळांमधील विद्यार्थी व अतिमहत्वाच्या व्यक्‍ती यांना मत्स्यालयाची 
माहिती देणे व व्यवस्था पहाणपे. मत्स्यालय इमारत व परिसर 


पदनाम 


शारिरिक 
पात्रता 


दिव्यांग प्रवर्गासाठी पदे 
सुनिश्चित 


सदर पदांची जबाबदाऱ्या व कर्तव्ये 


शेरा 


परिरक्षणाच्यादृष्टीने सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे पत्रव्यवहार करणे व 
आव्यक ती कामे करुन घेणे. 

मुख्यालयातील स.म.वि.अ.या पदावरील कर्मचाऱ्यांना खालीलप्रमाणे 
कामकाज हाताळावे लागते. 
१) महाराष्ट्र सागरी मासेमारी नियमन अधिनियम १९८१ च्या अधिनियमाच्या 
अंमलबजावणीबाबतचा पत्रव्यवहार. 
२) गस्ती नौकाचे बांधकाम, देखभाल, सागरी किनाऱ्यांना मस्ती घालण्याच्या 
कामाबाबत देखरेख व त्यासंबंधी पत्रव्यवहार. 
3) महाराष्ट्र सागरी मासेमारी कायद्यात सुधारणा/ दुरुस्तीबाबतच्या पत्रव्यवहार. 
४) सागरी कायद्यानुसार नियमबाहय मासेमारी विषयीच्या तक्रारी व त्यांचे 
निवारणबाबत पत्रव्यवहार. 
५) पावसाळी मासेमारी बंदीबाबत उपाययोजना व कार्यवाहीबाबत पत्रव्यवहार. 
६) महाराष्ट्र सागरी मासेमारी नियमन अधिनियम १९८१ अंतर्गत दाखल केलेल्या 
खटळे (दावे) बाबत पत्रव्यवहार, व न्यायालयीन प्रकरणात न्यायालयात हजर 
राहून सरकारी वकीलास सहकार्य करणे. 
७ स.म.वि.अ.अधिनियम संदर्भात विधानसभा, लोकसभा, विधान परिसर सदस्य 
यांचेकडून विचारण्यात येणाऱ्या प्रश्नांची उत्तरे संबंधित कार्यालयाकडून मागवून 
शासनास सादर करणे. 
८) मर्चन्ट शिपिंग अँक्टबाबतचा पत्रव्यवहार. 
९) मेरीटाईम झोनस ऑफ इंडिया कायद्याबाबत पत्रव्यवहार. 
qo) पदरेक्ी नौकांची भारतीय जलची क्षेत्रात मासेमारी केल्याबाबतचा 
पत्राव्यवहार हाताळणे. 
११) खोल समुद्रातील मासेमारीच्या धोरणाबाबतचा पत्रव्यवहार. 
१२) पावसाळी मासेमारी बंदी कालावधीत अपघातग्रस्त नौकांतून मासेमारीस 
गेलेल्या मृत/बेपत्ता मतिच्छमारांबाबतचा पत्रव्यवहार. 
१३) सागरी मत्स्योत्पादनाच्या निर्यातीबाबतचा पत्रव्यवहार. 
१४) मच्छिमारांना मासळीला रास्त भाव मिळवून देण्याबाबतचा पत्रव्यवहार. 


पदनाम 


शारिरिक 
पात्रता 


दिव्यांग प्रवर्गासाठी पदे 
सुनिश्चित 


सदर पदांची जबाबदाऱ्या व कर्तव्ये 


शेरा 


१५) ४० वाव (७२ मीटर) खोलीच्या पुढील क्षेत्रातील मत्स्यालयाबाबत 
पत्रव्यवहार. 

१६) हार्बर सिक्युरिटी कमिटीबाबतचा पत्रव्यवहार. 

१७) fhant सर्वे ऑफ इंडिया संबंधिचा पत्रव्यवहार. 

१८) राज्यातील कोळंबी संवर्धन प्रकल्पाचा आढावा घेऊन त्याबाबतचा त्रैमासिक 
अहवाल तयार करणे, ते केंद्र व राज्य शासनास पाठविणे. 

१९) कोळंबी संवर्धन विषयक तांत्रिक प्रगत माहिती देशातून व परदेशातून प्राप्त 
करुन घेऊन कोळंबी संवर्धकांना पुरविणे. 

२०  सी.एम.एफ.आय.,  एम.पी.ई.डी.ओ.सीआयएफई, Rat व 
सीआयएफआयआर या सारख्या केंद्रीय मत्स्य संस्थांव्दारे विकसित केलेले 
तंत्रज्ञान वेळावेळी प्रशिक्षण, वर्क शॉप, सिंपोझियम, ट्रेड फेअर्स इत्यादी प्रसार 
माध्यमाव्दारे मत्स्यसंवर्धकांना उपलब्ध करुन देणे. 

२१ तांत्रिक कर्मचाऱ्यांना वरील प्रकारच्या विकसित ज्ञानाचे प्रशिक्षण घेण्यासाठी 
पाठविणे. 

२२) केंद्र पुरस्कृत योजनांचा आर्थिक व भौतिक आढावा घेणे. 

२३) निमखारे पाणी मत्स्यसंवर्धक विकास यंत्रणा, एकात्मिक निमखारे पाणी 
मत्स्यसंवर्धन, निमखारे पाणी क्षेत्र सर्वेक्षण, शासकीय कोळंबी बाजोत्पादन 
प्रकल्प, शासकीय कोळंबी संवर्धन प्रकल्प इत्यादी केंद्र पुरस्कृत योजनांचा 
आर्थिक व भौतिक आढावा घेऊन उपलब्ध केंद्र निधीचा विनियोग इत्यादीबाबत 
केंद्र शासनांशी पत्रव्यवहार करणे. 

२४) खाजण जागा मागणी अर्जाची छाननी करणे, मागणी धारकाने सादर केलेले 
प्रस्ताव प्रमाणपत्रे, प्रकल्प अहवाळ, ना हरकत प्रमाणपत्रे इत्यादीची 
पडताळणी/तपासणी करुन त्याबाबतचा प्रस्ताव राज्य शासनाकडे पाठविणे. 

२५) कोळंबी संवर्धन प्रकल्पाबाबतचे न्यायालयाच्या आदेशाची अंमळबजावणी/ 
तयाबाबत याचिका झिंगा दाखल करणेव त्या अनुषंगाने येणारा पत्रव्यवहार. 

२६) राज्यातील कोळंबी संवर्धन प्रकल्पावर नियंत्रण राहण्यासाठी राज्यस्तरावर 
व जिल्हा स्तरावर अधिकाऱ्यांच्या बैठका घेऊन कायद्याचा मसुदा तयार करणे व 
त्यास शासनाची मान्यता घेऊन त्याबाबतची अंमलबजावणी करणे. 


पदनाम 


शारिरिक 
पात्रता 


दिव्यांग प्रवर्गासाठी पदे 
सुनिश्चित 


सदर पदांची जबाबदाऱ्या व कर्तव्ये 


शेरा 


२७ निमखारे पाणी कोळंबी संवर्धन व गोडया पाण्यातील कोळंबी संवर्धन या 
प्रकल्पासाठी कृति कार्यक्रम तयार करणे व वेळोवेळी राष्ट्रीय कृषि व ग्रामिण 
विकास बँक यांचेकडून मंजूरी घेण्याबाबत बँकेशी पत्रव्यवहार करणे. 

२८) कोळंबी पथदर्शक प्रकल्पाबाबत अंदाजपत्रके, आराखडे तयार करणे 
त्यासंबंधीच्या खर्चास मंजूरी देण्यासाठी शासनास प्रस्ताव पाठविणे. 

२९) राज्यातील निमखारे पाणी क्षेत्र सर्वेक्षण अहवालाची छाननी करणे. 

30) कोळंबी बीजोत्पादन केंद्राकडे उपलब्ध असलेल्या साठयाची 
मत्स्यसंवर्धकांना माहिती पुरविणे व त्यांच्याकडून आलेल्या मागण्या नोंदवून 
त्याप्रमाणे त्यांना वीज पुरवठा करणे. 

39 पश्चिम घाट विकास कार्यक्रम परिणामकारकरित्या राबविण्याबाबत 
पत्रव्यवहार करणे. 

३२) भूजल मत्स्य पणन सुविधाचे सहकारी संस्थांमार्फत बळकटीकरण करणे. 

३३) रोजगार हमी योजनेबाबतचा पत्रव्यवहार. 

३४) सरदार सरोवर प्रकल्पाबाबतचा पत्रव्यवहार. 

३५) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषदांबाबतचा पत्रव्यवहार. 

३६) जवाहर रोजगार योजनेबाबतचा पत्रव्यवहार. 

३७) अवर्षण प्रवण क्षेत्र विकास कार्यक्रम राबविणेबाबत पत्रव्यवहार. 

३८) भूजलाशयीन मत्स्य. अधिनियम नियम बाबत पत्रव्यवहार. 

३९) आंतर राज्यपाटबंधारे बाबतचा पत्रव्यवहार. 

४०) वन संरक्षण अंतर्गत अधिनियम बाबतचा पत्रव्यवहार. 

४१) विशेष कृति कार्यक्रमाबाबतचा पत्रव्यवहार. 

४२) भूजलाशयीन योजनांबाबत जिल्हा कार्यालयाकडून प्राप्त होणाऱ्या 
प्रस्तांवाची छाननी/तपासणी करुन ते मंजूरीसाठी शासनाकडे प्रस्तावित करणे. 
83) WIR पथदर्शक प्रकल्प राबविणेबाबतचा पत्रव्यवहार. 

४४) खते, Ue, प्लास्टीक yo, डबे, औषधे इत्यादी साहित्य सामुग्री 
खरेदीबाबत निविदा मागविणे, निविदा मंजूरीची कार्यवाही करणे व संबंधितांना 
कळविणे. 

४५) मत्स्यसंवर्धक विकास यंत्रणा अंतर्गत आवऱ्यक ते तांत्रिक सहाय्य करणे. 


पदनाम 


शारिरिक 
पात्रता 


दिव्यांग प्रवर्गासाठी पदे 
सुनिश्चित 


सदर पदांची जबाबदाऱ्या व कर्तव्ये 


शेरा 


४६) गोडया पाण्यातील झिंगाबीज संवर्धनाबाबत कार्यवाही/ पत्रव्यवहार. 

४७) Tan कोळंबी बीज केंद्र उभारण्याबाबत प्रस्ताव / पत्रव्यवहार. 

४८) SAN प्रकलप, रा.स.वि.नि. सहाय्याने उभारणेबाबतचा पत्रव्यवहार. 

४९) भूजल मत्स्यव्यवसाय संशोधन केंद्र व प्रयोगशाळा स्थापण्याबाबत 
पत्रव्यवहार. 

yo) आदिवासी उपयोजना, आदिवासी क्षेत्राबाहेरील आदिवासीसाठी योजना 
विशेष घटक योजना, बिगर आदिवासी योजना, मेळ घाटातील कृपोषण इत्यादी 
योजनांतर्गत मत्स्यबीज/ झिंगाबीज संचयनास मान्यता देणे व त्यासंबंधी 
पत्रव्यवहार. 

५१) गोडया पाण्यातील मत्स्यबीजाचे दर ठरविणे बाबत पत्रव्यवहार 

५२) मत्स्यबीज केंद्रावरील उत्पन्न, खर्च व विक्री यासंबंधी राज्यातील माहिती 
संकलित करणे. 

५३) मत्स्यबीज व प्रमुख कार्यबाबत मत्स्यबीज केंद्र निहाय लक्ष्य ठरविणे. 

५४ मत्स्यबीज केद्रांचे तांत्रिक अहवाल तयार करणे. 

५५) अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयामार्फत गोडया पाण्यातील मत्स्यबीज निर्मिती 
प्रकल्प योजनेचा मूल्यमापन अभ्यास /अहवाळ तयार करणे व त्याबाबतचा 
पत्रव्यवहार. 

५६) सी.आ.एफ.अे. भूवनेश्वर प्रकल्पाबाबतचा पत्रव्यवहार. 


१५ 


वरिष्ठ लिपिक 


5, ST, W, 
BN, RW, 
5८, 4, 
C, MF 


a) B, LV 

b) D, HH 

c) OA, OL, BL, BA, 
OALGP 2G, DW. 
AAV,MDy 

d) ASD (M, MoD), ID, 
SLD, MI 

8) MD involving (a) to 
(d) above 


आस्थापनेवरील अधिकारी/कर्मचाऱ्यांच्या नेमणूका, बदल्या,पदोन्नती ,वेतन 
निश्चिती ,सेवा निवृत्ती, राजिनामा स्विकृती इत्यादी बाबतची प्रकरणे हाताळणे, 
संदर्भनिहाय प्रतिवर्षी ज्येष्ठता यादया तयार करुन त्या संबधीत कर्मचाऱ्याच्या 
निदर्शनास आणून देणे, ज्येष्ठतेबाबत आक्षेप घेतलेल्या कर्मचाऱ्याच्या 
प्रतिवेदनावर त्या अनुषंगाने पत्रव्यवहार/कार्यवाही करणे. कायमस्वरुपाची पदे 
निर्माण करण्याकरीता पत्रव्यवहार करणे, पदांचे स्थायीकरण करणे , 
स्थायीकरणाचे फायदे मिळण्याबाबत प्रमाणपत्रे देणे,आगावू वेतन वाढीचे प्रस्ताव 
तयार करणे,नियतकाळीक बदल्याबाबत कर्मचाऱ्यांची विकल्प मागविणेव त्या 
संबधी आव्यक माहिती तयार करणे, कर्मचाऱ्यांचे व अधिकाऱ्यांचे वयाच्या ५० व 
५५ व्या वर्षी करावयाच्या पुनर्विळोकनाबाबत माहिती मागविणे, तयार करणेव तो 


सर्व कामे विभागाचे 
मुख्यालय तसेच, 
भुजलाडायीन क्षेत्र आणि 
सागरी श्रेत्र याप्रमाणे सपूर्ण 
राज्य भरात कामे करावी 
लागतात. 


पदनाम 


शारिरिक 
पात्रता 


दिव्यांग प्रवर्गासाठी पदे 
सुनिश्चित 


सदर पदांची जबाबदाऱ्या व कर्तव्ये 


शेरा 


पुनर्विलोकन समिती समोर अवलोकनार्थ ठेवावे. निवृत्तीवेतन , कुटुंब निवृत्ती 
वेतन तयार करणे व तो महालेखार यांचेकडे मंजूरीसाठी पाठविणे. नियत 
वयोमान ,सेवानिवृत्तीबाबत महिन्यापूर्वीपासून संबधीतांकडून निवृत्ती वेतन 
विषयक कागदपत्रे मागविणे. त्यानुसार कागदपत्रे तयार करणे, ज्याप्रकरणी 
अंतिम निवृत्ती वेतन मिळण्यास विलंब होत असेल अशा प्रकरणी तात्पुरते निवृत्ती 
वेतन/कुटुंब निवृत्ती वेतन मंजूरीचे आदेश तयार करुन वरिष्ठांकडे पाठविणे, 
मागासवर्ग उमेदवाराच्या सेवा भरतीसाठी संवर्गनिहाय २०० बिंदू नामावली तयार 
करणे, पदोन्नतीसाठी yo बिंदूनामावळी तयार करणे, नवीन पदे निर्माण 
करण्याबाबतचे प्रस्तावा तयार करण्याबाबतचे प्रस्तावा तयार करणे, 
कर्मचारी/अधिकाऱ्यांच्या भविष्य निर्वाह निधीमधील अग्रिम/अंतिम प्रदानाची 
प्रकरणे हाताळणे, तृतीय व चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांचे सेवा प्रवेश नियमासंबधी 
माहिती ठेवावे व पत्रव्यवहार करणे,राजपत्रित अधिकाऱ्यांबाबतच्या आस्थापने 
विषयक बाबी व प्रकरणे हाताळणे विधानसभा/विधान परिषद प्रश्न हाताळणे, 
ळेखन सामुग्री नमुना प्रपत्रे व पाकीटे भांडार साहित्य खरेदीबाबत पत्रव्यवहार 
करणे तसेच दैनंदिन पुरवठयासाठी मागणी पत्र तयार करणे , फर्निचरची 
जडसंग्रह नोंदवही ठेवावी व ती अद्यावत करणे. रचना व कार्यपध्दती विषयक 
पत्रव्यवहार करणे, कार्यालयाना दूरध्वनी मंजूर करणेबाबत प्रस्ताव तयार करुन 
पुढे पाठविणे, हत्यारे, अवजारे व शासकीय वाहनांची अंदाजपत्रके मंजूर करुन 
वाहन खरेदीचा प्रस्ताव तयार करणे. टंकलेखन यंत्रे, झेरॉक्स मशिन, घडयाळे, 
कॅलक्युलेटर्स, डुप्लीकेटर्स, कुलर्स व इतर आवऱ्यक बाबी कार्यालयास उपलब्ध 
करण्याबाबत पत्रव्यवहार करणे, विभागाच्या/ उपविभागाच्या भांडाराची अचानक 
पडताळणी करणे. त्याबाबत शासकीय मालमत्तेची/पैशाची अफरातफर चौरी 
वगैरे बाबतचा अहवाल तयार करणे. महाळ झालेल्या वस्तु/साहित्य बाबत योग्य 
ती कार्यवाही करुन क्षमापीत/निर्लेखन आदेश निर्गमित करणे, वार्षिक 
अंदाजपत्रके तयार करणे व विभागाकडून प्राप्त झालेली चारमाही/ 
आठमाही/सुधारीत अंदाजपत्रके तयार करणे, व तपासून संबंधित प्रशासकीय 
विभागाना कार्यवाहीसाठी पाठविणे निधीच्या पुनर्विनियोजनाचे संदर्भात 
पत्रव्यवहार करणे, प्रस्ताव तयार करणे, आर्थिक वर्ष पूर्ण झाल्यानंतर 


पदनाम 


शारिरिक 
पात्रता 


दिव्यांग प्रवर्गासाठी पदे 
सुनिश्चित 


सदर पदांची जबाबदाऱ्या व कर्तव्ये 


शेरा 


लेखाशीर्षनिहाय/बाबनिहाय अंतिम तरतूदीस अनुसरुन वार्षिक खर्चाचे 
विनियोजन लेखे संबंधितांना पाठविणे, खर्च मेळाची विवरणपत्रे तयार करून 
महालेखाकार यांचेकडून प्रमाणित करुन घेऊन लेखाशिर्षनिहाय खर्च प्रमाणित 
केलेल्या प्रतीसह शासनास सादर करणे. महालेखाकारांकडून घेण्यास आलेल्या 
ळेखा निरीक्षण अहवालातील आक्षेपांचा निपटारा करण्याचे संदभर्पात पाठपुरावा 
करणे व विभागातील राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजनांचे प्रभावी नियोजन 
होणाऱ्या दृष्टीने अहवाल मागवून त्यांचे आढावा सभेसाठी माहिती संकलित 
करुन आढावा सभेत सादर करणे, विकासाच्या दृष्टीने उपविभागाकडून प्राप्त 
झालेल्या सूचना विचारात घेऊन निरनिराळया योजना तयार करणे व त्या 
मंजूरीसाठी शासनास प्रस्तावित करणे, मत्स्यव्यवसाय योजनाबाबतची माहिती 
मच्छिमार व त्यांच्या सहकारी संस्था यांना पुरविणे व योजना प्रभावीपणे 
राबविण्यासाठी प्रयत्न करणे. सर्व जिल्हयात रा.स.वि.नि. योजनांतर्गत योजना 
तसेच बिगर यांत्रिकी योजना राबविणे. जिल्हास्तरावरील रोख व्यवहार 
सांभाळणे व त्या अनुषंगाने येणारे सर्व व्यवहार पाहणे. 


१६ 


कनिष्ठ लिपिक 
व टंकळेखन 


5, ST, W, 
BN, RW, 
SE, H, 
C, MF 


a) B, LV 

b) D, HH 

c) OA, OL, BL, BA, 
OAL, CP, LC, Dw, 
AAV, MDy 

d) ASD (M, MoD), ID, 
SLD, MI 

8) MD involving (a) to 
(d) above 


विभागातील अस्थायी पदे पुढे चाळू ठेवणेबाबत प्रस्ताव तयारे करणे. अस्थायी पदे 
स्थायी पदात रुपांतर करणेबाबत माहिती संकलित करुन प्रस्ताव वरिष्ठांकडे 
सादर करणे, तृतीय व चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांची सेवापुस्तके तयार करुन त्यातील 
नोंदी अद्यावत ठेवणे. दुय्यम सेवा पुस्तके तयार करुन ती संबंधितांना देणे 
कर्मचाऱ्यांच्या प्रशिक्षणाबाबतची प्रकरणे हाताळणे. कर्मचारी संघटनेच्या 
मागण्यांवरील प्रस्ताव व तया अनुषंगाने होणाऱ्या सभा, बैठका व चर्चासत्रे 
यासाठी आवश्यक ती माहिती गोळाकरुन त्यासंबंधीचा पत्रव्यवहार चाळू ठेवणे. 
विविध योजनोच मासिक त्रेमासिक व सहामाही व वार्षिक अहवालाबाबतची 
माहिती संकलित करणे, विविध साहित्य खरेदी संदर्भातील निविदा मागविणे व 
तया अनुषंगाने जाहिरातीव्दारे प्रसिध्दी देणे. खरेदी समितीस माहिती पुरवून 
निविदा स्विकारण्यापर्यंतच्या प्रक्रियेचा संपूर्ण पत्रव्यवहार करणे. विविध 
नोंदवहया तयार करणे व त्या अद्यावत ठेवणे, आकस्मिक खर्चाची वेतनाची 


सर्व कामे विभागाचे 
मुख्याळय तसेच, 
भुजलाडायीन क्षेत्र आणि 
सागरी श्रेत्र याप्रमाणे सपूर्ण 
राज्य भरात कामे करावी 
लागतात. 


अ. शारिरिक | दिव्यांग प्रवर्गासाठी पदे पद वाद्यात 
गी पदनाम सदर पदांची जबाबदाऱ्या व कर्तव्ये शेरा 
१ पात्रता सुनिश्चित 
संक्षिप्त आकस्मिक खर्चाची देयके तयार करणे व पारीत करुन घेण्यासाठी 
वरिष्ठांकडे सादर करणे. कर्मचाऱ्यांच्या व अधिकाऱ्यांच्या नैमित्तिक / वैकल्पिक 
/ पूरक रजेच्या नोंदी घेणे व नोंदवही अद्यावत ठेवणे. हजेरी पट व उज्ञीरा 
येणाऱ्या हजेरीवर सुस्थितीत ठेवणे व हजेरी अहवाल सादर करुन लेखा शाखेत 
पाठविणे. वेतनचिठ्ठया TIN करणे, बाहेरून आलेल्या पत्राची आवक नोंदवहीत 
नोंद घेणे व कार्यालयातून पाठविण्यात येणाऱ्या पत्राची जावक नोंदवहीत नोंद 
घेणे प्रलंबि प्रकरणांची स्मरणपत्रे पाठविणे टंकलिखित पत्रे वाचून/तपासून 
स्वाक्षरीसाठी पाठविणे. वरिष्ठ ळिपिकांच्या कामात मदत करणे/सहाय्य करणे, 
वेळोवेळी वरिष्ठांकडून मिळालेल्या आदेशाचे पालन करुन त्याप्रमाणे कार्यवाही 
करणे. मत्स्यालयातील तिकीट विक्रीची कामे करणे व त्याबाबतच्या नोंदवहया 
अद्यावत ठेवणे. ARIMA, ARTE, तिकीट खरेदी, साफसफाई साहित्य 
खरेदी व मासे खरेदी व त्या अनुषंगाने करावयाचा इतर पत्रव्यवहार जाळी/हापे / 
डबे/मत्स्यखाद्य खरेदीसंबंधी पत्रव्यवहार, इतर संकीर्ण पत्रव्यवहार करणे. 
सर्व कामे मुख्यालयामध्येच 
कोते मत्स्यालयातील खाऱ्या व गोडया पाण्यातील विभागात तसेच छोटया प्रदर्शनी | करावयाचे आहे. असे काम 
a 9 9 माझांची . 
मधील माशांची आहाराची पद्धत व त्यांना वैशिष्टयपूर्ण खाद्य पुरवठा करणे | कर्मचारी एकटयाने करतो. 
b) D,HH, eae el ee ae ae a ace uO 
MRA असते. त्यासाठी क्षेत्रसमाहारक यांना जिवंतखाद्य म्हणून गटार-गप्पी, त्मक परिस्थिती 
c) OL,OAL,CP, त. दवा Se a मुख्यालयाच्या बाहेर 
S, ST, W, गां , प्लवंग मिळेल तेथुन उपलब्ध करुन आणावे लागतात. | मुख्यालयाच्या बाहेर 
sw, माझांसाठी — 
ह्षेत्रसमहारक | BNL भरती/ओहोटी कालावधीत विविध माशांसाठी जाळे टाकून मायसीस म्हणून | टपाल/ नस्त्यांची ने-आण 
१७ | क्षेत्रसमहारक d) ASD (M), कत व हिता eee: क्री aaa ae poe 
KC,PP,MF, ॥ 0.) खाद्य जमा करणे, व माशांना वितरीत करणे, मोठया माशांसाठी दुपारी आणलेले | करावी लागते. आवश्‍यकता 
SE,H,C teas मासे, कोळंबी व शिंपल्या साफ करुन त्यांचे विविध आकाराचे खाद्य बनविण्याच्या | भासल्यास नेमून दिलेली 
8) MD involving ort वाळा ल पळी ता करणे वाणा लावणे व कामे करण्यासाठी साधन व 
तिक कामी मत्स्यालयपालांना मदत , मत्स्यालयासाठी वाणा लावणे व मासे | कामे करण्यासाठी साधन व 
a) tO : . i 
: आणतांना स.म.वि.अ. व अभिरक्षक यांना मदत करणे. तसेच मत्स्यालय | उपयंत्राच्या (aid and 
१०0४७ 


व्यवस्थानेतील तांत्रिक कामात मदत करणे. 


appliances) मदतीने काम 
करु शकतो. 


अ. शारिरिक | दिव्यांग प्रवर्गासाठी पदे eee 
ग पदनाम सदर पदांची जबाबदाऱ्या व कर्तव्ये शेरा 
क्र. पात्रता सुनिश्चित 
त्यांच्या पदनामाप्रमाणे प्रामुख्याने त्यांना क्षेत्रावरील कामे करावी लागतात. यात | सर्व कामे मुख्यालयामध्येच 
केंद्र स्वव्छ ठेवावे वावे . प्रयोगशाळा नीट ठेवावे वावे ह. मत्स्यबीज/कोळंबीबीज/कोळंबी बीज | करावयाचे आहे. असे काम 
a) B,LV, केंद्रावरील प्रजननक्षम ठेवावे. प्रकारच्या तलावातील मत्स्यसाठयास | कर्मचारी एकटयाने करतो. 
७) D.HH, वेळापत्रकाप्रमाणे खादय घालणे. उष्णतामान पी.एच. यांची नोंदी ठेवावे. प्रजनन | अपवादात्मक परिस्थिती 
S,ST,W, | 0) OL,OAL,CP,LC, । हंगामात मत्स्यप्रजनन कार्यापासून संगोपन,संवर्धन इत्यादी प्रत्येक अवस्थेची | मुख्यालयाच्या बाहेर 
१८ | मत्स्यक्षेत्रिक | BNL Dw, AAV aS ग कामे ae PRs! कर is टपाल/ नस्त्यांची ने-आण 
KC,PP,MF, | 0 ASD (७, ध्दा मत्स्यबीज पकडणे. त्यांची प्रत लावणे, बांधाबांध करणे, पुरवठा करणे, | करावी aad. anaqsucpay 
52,1,0 D.SLD.MI खात्याचे तलाव असल्यास , मत्स्यबीजाचे स्थलांतर करुन सचयन करणे, | भासल्यास नेमून दिलेली 
हशा तशात इत्यादी जबाबदारीची कामे पार पाडावी लागतात. खात्याचे तलाव असल्यास | कामे करण्यासाठी साधन व 
विचा ही त्यावर देखरेख करणे मासेमारीचे वेळी हजर राहणे, मासे मोजून देणे, इत्यादी | उपयंत्राच्या (aid and 
अनुषंगिक कामे करावी लागतात. केंद्रावरील अधिकाऱ्यास सर्वतोपरी मदत appliances) मदतीने काम 
करणारा क्षेत्रावरील महत्वाचा कर्मचारी आहे. करु ठाकतो. 
सर्व कामे मुख्यालयामध्येच 
मत्स्यालयातील माशांची निगा राखण्यासाठी दररोज दोन पाळयांमध्ये (सकाळी | करावयाचे आहे. असे काम 
a) 8-४, व दुपारी ) मोठया टाक्यांमध्ये करणे, लादी पुसणे, काचा स्वच्छ करणे, खाऱ्या व | कर्मचारी एकटयाने करतो. 
(0) 0), गोडया पाण्याची गटारे साफ करणे, प्रेक्षकांना मत्स्यालयात प्रवेश देणे, प्रेक्षकांना | अपवादात्मक परिस्थिती 
3, 51,५५ |) OL,OAL,OP.LC, | नीट रांगेत उभे राहणे, साप्ताहीक साफसफाईच्या वेळी मत्स्यालयातील छोटया | एख्यालयाच्या बाहेर 
a aes | > १0 मोठया टाक्यांची साफ सफाई करणे, ट्रॉफिकल विभागातील माशांची पाहणी | टपाल/ नस्त्यांची ने- आण 
KC,PP.MF, | d) ASD (M), करणे, मासे मृत झाले असल्यास स.म.वि.अ. यांच्या निदर्शनास आणणे, | करावी लागते. आवश्‍यकता 
SE,H,C डा Ml मत्स्यखादय धूवून स्वच्छ करुन त्याचे बारीक तुकडे करुन माशांना | भासल्यास नेमून दिलेली 
8) MD involving (a) | घालण्यासाठी तयार ठेवावे, मत्स्यालय परिरक्षणाचे दृष्टीने येणारी सर्व कामे कामे करण्यासाठी नियत 
to (6) above करणे व वेळोवेळी अभिरक्षक व स.म.वि.अ.यांनी सांगितलेली कामे करणे. उपयत्राच्या (aid and 
appliances) मदतीने काम 
करु शकतो. 
S.sT,w, |a) BLY, विभागातील कार्यालयीन अभिलेखे , नस्त्या, नोंदवहया टपाल इत्यादीची ने- | सर्व कामे मुख्यालयामध्येच 
२० | शिपाई BNL, b) D,HH, आण करणे, अभिलेखे सुस्थितीत ठेवावे, अधिकाऱ्यांनी सांगितलेले कामे करावयाचे आहे. असे काम 
KC,PP,MF, ।०) OL,OAL,CP,LC,D | कार्यालयीन अभिलेख्यांची साफसफाई करणे, कार्यालय उघडणे व बंद करणे . | कर्मचारी एकटयाने करतो. 


अ. शारिरिक | दिव्यांग प्रवर्गासाठी पदे eee 
गी पदनाम सदर पदांची जबाबदाऱ्या व कर्तव्ये शेरा 
१ पात्रता सुनिश्चित 
SE,H,C w, AAV अधिकाऱ्यांनी वेळोवेळी सांगितलेली कामे पार पाडणे. अपवादात्मक परिस्थिती 
d) ASD (५), मुख्यालयाच्या बाहेर 
ID,SLD,MI टपाल/ नस्त्यांची ने-आण 


e) MD involving (a) to 
(d) above 


करावी लागते. आवश्‍यकता 
भासल्यास नेमून दिलेली 
कामे करण्यासाठी साधन व 
उपयंत्राच्या (aid and 
appliances) मदतीने काम 
करु शकतो. 


Abbreviations: 


Sr | Abbreviation Long Form Sr | Abbreviation | Long Form 

No No 

१ OL One Leg OH Orthopedically Handicapped 
OA One Arm ९ CP Cerebral Palsy 
OAL One Arm and One Leg qo | LC Leprosy Cured 
Bo Blind ११ | VH Visually Handicapped, 

षु LV Low Vision १२ |: MW Muscular Weakness 

६ BL Both legs 93 DW Dwarfism 

9 HH Hearing Handicapped १७ | AAV Acid Attack Victim 

Abbreviations: 

१ 5 Sitting MF Manipulation by Fingers, 
BN Bending [PP | Pulling & Pushing 
SE Seeing ९ L Lifting 
RW Reading & Writing qo | KC Kneeting & Croutching 

षु C Communication ११ | W Walking 

& | ST Standing 


